श्रीमती अलका कै.आसई, लिपिक- 
टंकलेखक, नगर विकास विभाग 
यांच्यासाठी निर्माण केलेले अधिसंख्य 
पद रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१९/प्र.क्र.१९१/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०७ जून, २०२४ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१९/प्र.क्र.१९१/१४-अ, दिनांक १८ जानेवारी, २०२०. 


शासन [नणंय:- निर्णय:- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य मागासवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केलेल्या तसेच मंत्रालयीन संवर्गातील अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष 
अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक, उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक व 
लघुटंकलेखक यांच्याकरीता एकूण ५० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 


२. उपरोक्त दिनांक १८ जानेवारी, २०२० च्या शासन निर्णयातील विवरणपत्र-१ मधील 
अनुक्रमांक ३४ वर नमूद असलेले श्रीमती अलका कै.आसई, (कु.अळका दिनानाथ 
डोबारकर) लिपिक-टंकलेखक, नगर विकास विभाग यांच्याकरीता निर्माण केलेले १ 
अधिसंख्य पद या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सदर दिनांक १८ 
जानेवारी, २०२० च्या शासन निर्णयातील विवरणपत्र-३ मधील अनुक्रमांक ६ नगर विकास 
विभागासमोरील लिपिक-टंकलेखक या रकान्यातीळ नगर विकास विभागात निर्माण 
करण्यात आलेले लिपिक टंकलेखक संवर्गातील १ अधिसंख्य पद रद्द करण्यात येत आहे. 


३. श्रीमती अलका कै.आसई, लिपिक-टंकलेखक यांच्या प्रकरणी सामान्य प्रशासन 
विभाग झासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दिनांक २१-१२-२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन तसेच सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दिनांक ३० जून, २०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१९/प्र.क्र.१९१/१४-अ 


४. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-१६ब(ए), दिनांक 
२७-०४-२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/११५/.गच्ीचा9$॥॥9.9०0.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६०७१७०२५८४००७ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

V | N AYA K 2.5.4.20=62086e8da42b80ce1 e183d1e9775b63142b6a9 
4941d6fa6ffe1 2c2ad5c605c23, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

BA B U RA O M A N F serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D51 
9F7D7899F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK 
BABURAO MANE 
Date: 2024.06.07 17:16:22 +05'30' 

(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


AD 


) 

) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AN 


9८ 


o~ 


an 


4 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा,नवी मुंबई 
सहसचिव / उपसचिव (आस्थापना) नगर विकास विभाग 
उपसचिव, कार्यासन-१६ ब(ए), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सहसचिव, कार्यासन-१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कक्ष अधिकारी (कार्यासन-आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती / कार्यासन-१४अ. 


&. 


(2 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


